सन २०१९-२० करीता आदिम जमाती विकास 
कार्यक्रम या केंद्रीय योजनेअंतर्गत उपलब्ध 
निधीतुन आदिम जमातीच्या कुटुंबाकरिता घरकुल 
बांधणेकरिता लक्षांक देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १३/०७/२०२२ 
वाचा - 


१) समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक २८.०६.२०१९. 
२) समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक २३.०७.२०१९. 
) 
) 


3) समक्रमांकित झासन निर्णय दिनांक 98.99.2098. 

४) आयुक्त, आ.वि. यांचे पत्र क्रमांक विकेस-२०२२/प्र.क्र.१२/का.८(६)/३२६५ 
दिनांक १३.०६.२०२२ 

५) समक्रमांकित शासनपत्र दिनांक २१.०६.२०२२ 

६) आयुक्त, आ. वि. यांचे पत्र क्रमांक आघयो/२०२०-२१/राज्यस्तर/प्र.क्र.०८(२०) का.५(३) 
दिनांक १६/०६/२०२१ 

७) आयुक्त, आ. वि. यांचे पत्र क्रमांक आघयो/२०२०-२१/राज्यस्तर/प्र.क्र.०८(२०) 
का.५(३)॥/४४८९ दिनांक २/९/२०२१ 

८) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आदिम-२०१७/प्र.क्र.१३/का-१९, 
दिनांक ०६/०२/२०१७ 

९) आदिवासी विकास विभाग ,झासन निर्णय क्रमांक: हाघयो-२०१६/प्र.क्र.३३६/का-१७, 
दिनांक ०६/०१/२०१७ 


प्रस्तावना - 


भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २७५(१) विशेष केंद्रीय सहाय्य व आदिम जमाती विकास 
हया योजनांतर्गत केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होत असतो. सन २०१९-२० या सालात आदिम 
जमाती विकास योजनेंतर्गत राज्य शासनास नियमित प्रस्तावांच्या १६ कार्यक्रमांकरिता 
रू. १५१०.०० लक्ष व अतिरिक्त प्रस्तांवांच्या २ कार्यक्रमांकरिता रू. १०००.०० लक्ष असे १८ 
कार्यक्रमांकरिता एकूण रू. २५१०.०० लक्ष इतका निधी केंद्र शासनाकडून मंजूर व प्राप्त झाला 
आहे. संदर्भ ४ येथील पत्रान्वये आयुक्‍त, आ. वि. यांनी संदर्भ १ ते ३ मध्ये नमुद कार्यक्रमांचा 
अखर्चित निधी त्याच वर्षामध्ये आदिम जमाती विकास योजनेच्या अतिरिक्त प्रस्तावांमध्ये मंजुर 
झालेल्या Housing for PVIG ह्या रु.७५०.०० लक्ष किंमतीच्या कार्यक्रमास उपलब्ध करुन 
देणेबाबत विनंती केळी आहे. आयुक्‍त, आ. वि. यांच्या विनंतीच्या अनुषंगाने अखर्चित निधीपैकी 
रु. ६००.०० लक्ष निधी Housing for PVTG ह्या कार्यक्रमाकरिता उपलब्ध करुन देणेस शासनाने 
संदर्भ ५ येथील पत्रान्वये मान्यता दिली आहे. संदर्भ ६ व ७ नुसार आदिम घरकुलांकरिता लक्षांक 
प्रस्तावित करणेत आला आहे. आयुक्‍त, आ. वि. यांच्या विनंतीच्या अनुषंगाने आता उपलब्ध 
असलेल्या रु. ६००.०० लक्ष निधीमधुन Housing 101? कार्यक्रमांतर्गत लक्षांक देणेची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


शासन निर्णय - 


सदर शासन निर्णयान्वये आदिम जमाती विकास कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनेतर्गत सन 
२०१९-२० मध्ये Housing for PVTG ह्या रु.७५०.०० लक्ष किंमतीच्या मंजुर झालेल्या कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीकरिता उपलब्ध झालेल्या रु.६००.०० लक्ष तरतुदीमधुन संदर्भ ८ येथे नमुद शासन 
निर्णयान्वये शाबरी घरकुल योजनेच्या धर्तीवर आदिम जमातीच्या कुटुंबासाठी ४५१ घरकुले शौचालय 
बांधकामासह (सपाट प्रदेशासाठी प्रति घरकुल रु. १.३२ लक्ष व डोंगरी व नक्षलप्रवण क्षेत्राकरीता प्रति 
घरकुल रु.१.४२ लक्ष प्रमाणे) बांधकाम करण्याच्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर घरकुल 
बांधकाम करण्याची योजना ग्रामविकास विभाग अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य व्यवस्थापन 
कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण मार्फत राबविण्यात यावी. यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची यादी ही संबधित प्रकल्प 
अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडून राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह 
निर्माण यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या योजनेखाली जिल्हानिहाय घरकुलांचे उद्दीष्ट व 
प्रस्तावित निधी वितरणाचा लक्षांक खाळील तालिकेत नमूद केल्याप्रमाणे राहील. 


अ.क्र. जिल्हा प्रकल्प कार्यालय घरकुलांचा लक्षांक | निधी (रु. लक्षमध्ये) 
a) नाशिक नाशिक ८ ११.३६* 
२ ठाणे शहापूर ३६ ४७.५२ 
३ | पुणे घोडेगांव षु ६.६ 
४ | पालघर जव्हार / डहाणू ४५ ५९.४ 
५ | रायगड पेण ४२ ५५.४४ 
६ | रत्नागिरी २ Rice 
७ | सिंधुदूर्ग २ २.६४ 
पांढरकवडा २६६ ३५१.१२ 

eee पुसद १३ १७.१६ 
९ वर्धा वर्धा ७ ९.२४ 
1१0 चंद्रपुर चंद्रपुर ७ ९.९४* 
अहेरी ४ ५.६८ 

= १ | गडचिरोली गडचिरोली ७ ९.९४** 
भामरागड ७ ९.९४* 

एकुण ४५१ ५९८.८२ 


(टिप:-** उपरोक्त प्रमाणे लक्षांकांमध्ये स्थानिक स्तरावर सपाट व डोंगरी भागाचे निकष लक्षात घेवून 
प्राप्त निधीच्या मर्यादेत लक्षांकामध्ये बदल करण्याचे अधिकार संबधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प यांना राहतील.) 


२. उपरोक्त नमुद केलेप्रमाणे सन सन २०१९-२० मधील आदिम जमाती विकास योजनेंतर्गत 
मंजुर Housing for PVTG या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरिता घरकुल लक्षांकाच्या पुर्ततेकरिता 
रु.६००.०० लक्ष (रु. सहा कोटी फ़क्त) इतका निधी संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये कळविल्याप्रमाणे आयुक्त, 
आदिवासी विकास, नाशिक यांनी संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


कार्यालयातील उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण यांना तात्काळ वितरीत 
करावा. 

३. उपरोक्त रू.६००.०० लक्ष (रु.सहा कोटी फक्त) खर्च मागणी क्र. टी-५, २२२५, अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, (०२) (४३), विशेष केंद्रिय 
सहाय्य अन्वये केंद्रीय सहाय्य (केंद्र योजना), ३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) (२२२५ 6०४२) 
यामधील सन २०१९-२० करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून करण्यात यावा. 

४. सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने घरकुलांच्या लाभार्थ्यांची नोंदणी, मंजुरी व 
त्यांना अनुदान वितरीत करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आवास सॉफ्ट प्रणालीद्वारे सदर कार्यक्रम 
राबविण्याच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही राज्य ग्रामिण गृहनिर्माण कक्ष यांच्याकडुन करणेत येईल. 


५. उपरोक्त मंजूर करण्यात आलेले अनुदान ते ज्या बाबींसाठी खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात 
आलेला आहे, त्याच बाबींसाठी खर्च करावे व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक 
अहवालासह शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 
&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१३१७३००८८०२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Prakash Vijay 
Waje : 
(प्रकाश वि. वाजे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
३. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
४. सर्व विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य. 
५. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. मा. प्रधान सचिव, नगारविकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक. 
८. मा.प्रधान सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 
९. मा. प्रधान सचिव, गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.मा. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१२.अधिदान व लेखा लेखाधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रिय-२०१९/प्र.क्र.६३/का.-१९ 


१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/ ठाणे/ पुणे/ पाळघर/ रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदूर्ग/ 
यवतमाळ/ वर्धा/ चंद्रपुर/ गडचिरोली. 

१४.सर्व विभागीय आयुक्त. 

१५.आयुक्‍त, आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

१६.आयुक्‍्त, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१७.सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा. 

१८.सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास. 

१९.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२०.राज्य संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामिण गृहनिर्माण, बांधकाम भवन, मुंबई. 

२१.संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण, सिडको भवन, सी. बी.डी. बेलापुर, नवी 
मुंबई, 

२२.वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

२३.सर्व उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२४.सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५.निवड नस्ती-कार्यासन-१९. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


